RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ३, अंक ३ ] गुरुवार , जानेवारी १२ , २०१७/ पौष २२ , शके १९३८ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १०. ०० 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र.- १/ न. प ./ नाम . सदस्य / २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम 
२० ( १) अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , मी, प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , रत्नागिरी, चिपळण व खेड नगरपरिषदेच्या दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये 
खालील उमेदवार हे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालेले आहेत : 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
( २ ) 


( ३ ) 


रत्नागिरी नगरपरिषद 


चिपळूण नगरपरिषद 


श्री . प्रशांत शंकरराव साळुखे 
श्री . किशोर नारायण मोरे । 
श्री . उमेश किशोर कुलकर्णी 
श्री . हारुन अब्दुल कादीर घारे 
श्री . विजय वसंत चितळे 
श्री . मिथीलेश मनोहर नरळकर 
श्री . दिनेश बग्गु पुजारी 
श्री . शरद शिवराम शिर्के 


खेड नगरपरिषद 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७. 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


भाग एक - अ ( को .वि .पु.) - १३- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , जानेवारी, १२, २०१७/ पौष २२, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र .-१/ रानप / नाम . सदस्य/ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम 
२०(१ ) अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , मी, प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , राजापूर नगरपरिषदेच्या दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार हे राजापूर 
नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालेले आहेत : 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


( १ ) 


(३ ) 


राजापूर नगरपरिषद 


श्री . हनिफ युसूफ काझी 
श्री . अनिल नारायण कुडाळी 


प्रदीप पी ., 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७ . 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी . 


जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र.-१/ उपाध्यक्ष निवडणूक / न.पं./ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम 
५१ - अ चे पोट - कलम ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी, प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो 
की , रत्नागिरी, चिपळूण व खेड नगरपरिषदेच्या दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेतील उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडणुकीत, पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या नगरपरिषदेचे 

उपाध्यक्षाचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


www 


नगरपरिषद, रत्नागिरी 
नगरपरिषद, चिपळूण 
नगरपरिषद , खेड 


श्री . राजेश विनायक सावंत 
श्री. निशिकांत नारायण भोजने 
श्री. सुनिल बाबूराव दरेकर 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७. 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी, १२, २०१७ / पौष २२, शके १९३८ ३ । 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र . १/ उपाध्यक्ष निवडणूक / न.प./ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम 
५१- अ चे पोट - कलम ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी, प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो 
की , राजापूर नगर परिषदेच्या दिनांक ३० डिसेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेतील उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत, पाच 
वर्षांच्या मुदतीसाठी खालील उमेदवार हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या नगरपरिषदेचे 
उपाध्यक्षाचे नाव 

( ३) 


अ . क्र . 


नगरपरिषद , राजापूर 


श्री . जमीर निझाम खलिफे 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७. 


प्रदीप पी., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र.-१/ अध्यक्ष निवडणूक / दापोली न.पं./ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) मधील कलम 
७-क अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रदीप पी., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , दापोली नगर 
पंचायतीच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेतील अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत, अडीच वर्षांसाठीच्या पहिल्या 
पदावधीकरिता , खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
नगरपंचायतीचे नाव 

निवडून आलेल्या नगरपंचायत 

अध्यक्षाचे नाव 
( २ ) 
१ नगरपंचायत , दापोली 

श्रीमती उल्का शिवाजी जाधव 


अ . क्र . 


(३ ) 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१७. 


प्रदीप पी., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी, १२, २०१७/ पौष २२, शके १९३८ 

जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपाप्र .- १/ उपाध्यक्ष निवडणूक / दापोली न.पं ./ २०१६. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे 
कलम ३४१ब -२( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
दापोली नगर पंचायतीच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेतील उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत , अडीच वर्षांसाठीच्या 
पहिल्या पदावधीकरिता, खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे नाव 

निवडून आलेल्या नगरपंचायत 
उपाध्यक्षाचे नाव 

( ३ ) 
नगरपंचायत , दापोली 

श्रीमती रजिया गफार रखांगे 


रत्नागिरी , 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


दिनांक ९ जानेवारी २०१७ . 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र.-१/ दानं / नाम. सदस्य / २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम 
२० (१) अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रदीप पी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , दापोली नगरपंचायतीच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार हे दापोली 
नगरपंचायतीचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालेले आहेत : 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे नाव 

नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 
( २) 

( ३ ) 
दापोली नगरपंचायत 

श्री . सुहास शंकर खानविलकर 
श्रीमती गौरी संतोष शिर्के 


YN 


रत्नागिरी , 


प्रदीप पी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


दिनांक ९ जानेवारी २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


ISHED AT DIRECTORATEPRESSGOVERNMETAJI SUBHASH 


